महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : कौविउ-२०२१/प्र.क्र. ७६/प्रशा.२. (रोजगार) 
कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगूरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२१. 


विषय :- आयुक्तालयाच्या यंत्रणेतील उप आयुक्त (गट-अ),सहायक 
आयुक्‍त (गट-अ) व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता 
मार्गदर्शन अधिकारी (Ted) यांचे ५०-५५ वर्षाचे पुनर्विलोकन 
करणेबाबत.. 
संदर्भ:-१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय -एलपीएल-२०१७/ 

/प्र.क्र.२१/का.१५, दिनांक १०.०६.२०१९ 

२)कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, आदेशा 
क्रमांक : इएसई-२०१०/प्रक्र.२९ /प्रशा.२, दिनांक ६.२.२०१२ 

ज्ञापन :- 


कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या यंत्रणेतील उप आयुक्त (गट-आ), 
सहायक आयुक्‍त (गट-अ) व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) 
अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची सेवा झाल्यावर सेवेत पुढे 
चालू राहण्याची पात्रता- अपात्रता आजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विलोकन करण्याबाबत सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये कार्यपध्दती निश्चित करुन दिलेली आहे. 


२. संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील आदेशान्वये कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या 
अधिनस्त आयुक्तालयातील उप आयुक्‍त (गट-अ), सहायक आयुक्‍त (गट-अ) व कौडठाल्य विकास, रोजगार 
व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पुनर्विलोकन करण्याकरिता 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. 


३. विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या झालेल्या बैठकीच्या शिफारशीस अनुसरुन उप आयुक्‍त 
(गट-अ), सहायक आयुक्‍त (गट-अ) व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी (गट- 
ब) या संवर्गातील खालील अधिकार्‍यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापळीकडे किंवा अर्हताकारी 
सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम 

।१. | श्री.दि.दे.पवार उप आयुक्त 

२ श्री.सु.द.सैदाणे उप आयुक्त 

३ श्री.सं.नं.म्हस्के सहायक आयुक्‍त 

४ श्रीम.अनुपमा पवार सहायक आयुक्‍त 

५ श्री.संजय कृष्णात माळी सहायक आयुक्‍त 

६ श्रीम.छा.अ.कुबल सहायक आयुक्‍त 

9 श्रीम.क.ह.जावळे सहायक आयुक्‍त 
श्री.शा.गि.पवार सहायक आयुक्‍त 
श्री.वि.वा.गवंडी सहायक आयुक्‍त 

।१० | श्री.प्रभाकर हरडे सहायक आयुक्‍त 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२१/प्र.क्र. ७६/प्रशा.२. (रोजगार) 


११ | श्री.भय्याजी गो.येरमे सहायक आयुक्‍त 
१२ श्री.विश्वनाथ जा.मुकणे सहायक आयुक्‍त 
१३ श्री.सं.पा.चाटे सहायक आयुक्‍त 
१४ श्री.प्र.वि.देशामाने सहायक आयुक्‍त 
१५ श्रीम.स्मि.वि.गवळी कौ.वि.रो.व उद्यो.मा.अ. 
१६ श्री.र.स.मोरे, कौ.वि.रो.व उद्यो.मा.अ. 
१७ श्री.अयुब बा.तांबोळी कौ.वि.रो व उद्यो.मा.अ. 
१८ श्री.विजय कानिटकर कौ.वि.रो.व उद्यो.मा.अ. 
१९ श्री.हनमंत नलावडे कौ.वि.रो.व उद्यो.मा.अ. 
२० MATa अ.भगत कौ.वि.रो.व उद्यो.मा.अ. 
२१ श्रीम.नि.प्रऔघड कौ.वि.रो.व उद्यो.मा.अ. 
२२ श्री.सु.रा.झळके कौ.वि.रो.व उद्यो.मा.अ. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची सेवा ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्ष पूर्ण 
झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


५. विभागीय पदोन्नती समितीच्या अध्यक्षांनी श्री.श.बा.अंगणे यांचे निधन झाल्यामुळे, श्री.काळबांडे व 
श्री.तांबे यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन करण्यापूर्वी त्यांच्या संपूर्ण सेवा काळावधीचे गोपनीय अहवाल मागवून 
त्यावर निर्णय घेण्यात येईल असे मत नोंदविल्यामुळे सद्य:स्थितीत श्री.काळबांडे व श्री.तांबे यांच्या सेवा 
५०/५५ व्या वर्षापलीकडे चालू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 


&. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०८१२१३३४३०५९०३ असा आहे. हे शासन ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Santosh Vithal 
Rokade 


itosh Vithal Rokad 
Skill De 


16 


(संतोष रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) प्रधान सचिव, plated विकास, रोजगार व उद्योजकता यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२. 
२) आयुक्त, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवीमुंबई 
३) सर्व सबंधित अधिकारी ( कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांचेमार्फत) 
8) निवडनस्ती (प्रशा.२/रोजगार). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


in 
htra State Skill Development 
०, 


Society, 


1483d7d35e20F 


